महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनबँड 
रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रुपये ५,४०० या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत 
अंशत: बदल. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.३७७/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :-१ aA आदेठा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०१७/प्र.क्र.४४१/सेवा-३, 
दिनांक ०७.१२.२०१७. 

२) शासन sea, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२१/सेवा-३, 
दिनांक १२.०३.२०१८. 


शासन आदेरा:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रुपये ५,४००) 
या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी यांची वाचा येथील संदर्भ क्र. १ व २ येथे नमूद शासन आदेशान्वये करण्यात 
आलेल्या बदली आदेशामध्ये अंशात: बदल करुन खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथे दर्शविलेल्या पदावर 
सुधारीत पदस्थापना करण्यात येत आहे : 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव | शासन आदेशा दि.१२.०३.२०१८ सुधारीत पदस्थापना 
अन्वये दिलेली पदस्थापना 
1१. | 2. ३. PB 


ण डॉ.अशोक तुकाराम कटारे | ता आअ कर्जत जि अहमदनगर ।ता आअ लोहारा जि उस्मानाबाद 


सदर आदेशा महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः बदळली-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२३१७४४५७३६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao 


S a t i S h Bhosale 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


H a Nn mM a Nn t | a O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=4c0ff0607bc973d9663171bd9b8a9 
b9ab8cb569b155f9653d1180a4549819299, 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 
निवडनस्ती (सेवा-३) 


Bhosale ee 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
डॉ.अशोक तुकाराम कटारे, वै. अ. गट-अ (यांना उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर यांच्या मार्फत) 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई. 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
३) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४) उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ लातूर. 
५) जिल्हा शल्य चिकित्सक, लातूर 
६) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


पृष्ठरपैकी२ 


